आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी करुन 
राज्याचे नाव उज्ज्वल केलेल्या महाराष्ट्र 
राज्यातील पदक प्राप्त खेळाडू व त्यांच्या 
मार्गदर्शकांना रोख पारितोषिक देऊन 
गौरविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:संकिर्ण-१७२४/प्र.क्र.५५/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २३ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा: 
१) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : क्रीडायो २०१२ / 
प्र.क्र १५८/१२/क्रीयुसे - २, दि.०५.०२.२०१४. 
२) शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : राक्रीधो २०१८ / 
प्र.क्र १०३/क्रीयुसे - २, दि.११.१०.२०१८. 
३) आयुक्त क्रीडा व युवक सेवा यांचे पत्र क्र. रोखबक्षीस /आंस्प/प्रस्ताव/२०२३-२४ /का-६ 
/३४८४, दि. ०९.१०.२०२३- 
प्रस्तावना- 


महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरण, २०१२ अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी 


केलेल्या तसेच राज्याचे नाव उज्ज्वल करणा-या पदक प्राप्त खेळाडू व त्यांच्या मार्गदर्शकांना रोख 


पारितोषिक देऊन गौरविण्याची योजना दि.०५.०२.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये कार्यन्वित आहे. तसेच 


दि.११.१०.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये पुरस्काराचे स्वरुप तसेच पात्रतेच्या निकषामध्ये सुधारणा 


करुन शुध्दीपत्रान्वये मान्यता देण्यात आळेली आहे. त्यानुसार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय 


कामगिरी करुन राज्याचे नाव उज्ज्वल केलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील पदक प्राप्त खेळाडू व त्यांच्या 


मार्गदर्शकांना रोख पारितोषिक देऊन गौरविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या तसेच राज्याचे नाव उज्ज्वल केलेल्या 


महाराष्ट्र राज्यातील पदक प्राप्त खेळाडू व त्यांच्या मार्गदर्शकांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेली रक्‍कम 


रोख पारितोषिक म्हणून मंजूर करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे-: 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-१७२४/प्र.क्र.५५/क्रीयुसे-२ 


अ. । खेळाडूचे नावव | खेळ स्पर्धा प्राविण्य ।सहभागी | प्रस्तावित रक्‍कम 
क्र पत्ता देश (लाखात) 
संख्या खेळाडू | मार्गदर्शक 
i walt बाळासाहेब ISSF ज्युनिअर Tes कप, 
पाटील, ठाणे. | नेमबाजी | सेऊल-जर्मनी. दि. ९ ते २० मे, २०२२ 
१० मी. AIR रायफल वैयक्तिक सुवर्णपदक | २३ | ३.०० ०.७५ 
२ | कु. लताताई | दिव्यांग | BWr पॅरा defies वर्ल्ड चॅम्पियनशिप, | कांस्यपदक i | ०.२५ 
परमेश्वर उमरेकर, बॅडमिटन | २०२२ टोकीवो - जपान- महिला सिंगल 
नांदेड 5-६ दि.१ते ६ नोव्हेंबर, २०२२ 
३3 | सुकांत इंदूकांत । दिव्यांग | 80 पॅरा बॅडमिटन des | कांस्यपदक if i 0.24 
कदम, पुणे बॅडमिंटन | चॅम्पियनशिप, २०२२ टोकीवो - जपान 
दि. १ ते ६ नोव्हेंबर, २०२२ 
महिला सिंगल SLY 
४ | सचिन सर्जेराव | दिव्यांग | २०२३ World Para Athletics | सुवर्णपदक 7 3.00 | ०.७५ 
खिलारी, अँथलेटिक्स Championships, Paris 
जि.सांगली दि. ८ ते १७ जुले, २०२३ गोळा फेक 
7४६ - 
५ । कु. उर्वशी जोशी |r ।२१ वी एशियन ear टीम |कांस्यपदक | ८ ३.०० | ०.७५ 
Squash | चॅम्पियनशिप, २०२२ द.कोरिया. 
दि. ३१ ऑक्टोबर ते ४ नोव्हेंबर, २०२२ 
६ । अरूण अशोक | खो-खो fy’ Asian  kho त | सुवर्णदक | ८ | ७.०० |] १.८७५ 
गुणकी, Championship, २०२३ आसाम - 
जि.सांगली भारत 
दि. २० ते २३ मार्च, २०२३ 
७ ।अमित वरूण | खो-खो ie’ Asian  kho  kho| सुवर्णपदक | ८ | ७.०० | १.८७५ 
पाटील, Championship, २०२३ आसाम - 
जि.कोल्हापूर भारत दि. २० ते २३ मार्च, २०२३ 
८ | सुया विश्वास | खो-खो |e Asian  |ती0___।ती० सुवर्णपदक | ८ । ७.०० | १.८७५ 
गरगटे, पुणे Championship, २०२३ आसाम - 
भारत दि. 2o ते २३ मार्च, २०२३ 
९ | अनिकेत भगवान | खो-खो js = Asian = !ती0 ० | सुवर्णपदक | ८ |। ७.०० | १.८७५ 
पोटे, मुंबई Championship, २०२३ आसाम - 
भारत दि. २० ते २३ मार्च, २०२३ 
i sea संदिप | खो-खो js = Asian  ।ती0_।00० | सुवर्णपदक | ८ | ७.०० । 9.04 
भांगरे, मुंबई Championship, २०२३ आसाम - 
उपनगर भारत दि. २० ते २३ मार्च, २०२३ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-१७२४/प्र.क्र.५५/क्रीयुसे-२ 


अ. । खेळाडूचे नावव | खेळ स्पर्धा प्राविण्य ।सहभागी | प्रस्तावित रक्‍कम 
क्र पत्ता देश (लाखात) 
संख्या खेळाडू | मार्गदर्शक 
1 अक्षय प्रशांत | खो-खो | Asian ।ती0_।00० | सुवर्णपदक | ८ | ७.०० | १.८७५ 
गणपुले, पुणे Championship, २०२३ आसाम - 
भारत दि. २० ते २३ मार्च, २०२३ 
१२ | अवधुत भरत | खो-खो [eh Asian  |ती0__।ती० | Yate | ८ । ७.०० | १.८७५ 
पाटील, Championship, २०२३ आसाम - 
जि.कोल्हापूर भारत दि. २० ते २३ मार्च, २०२३ 
१३ | कु. अपेक्षा अनिळ | खो-खो [ev Asian ताठ _।'॥० | Yaa | ८ ie 9.2194 
सुतार, रत्नागिरी Championship, २०२३ आसाम - 
भारत दि. 2o ते २३ मार्च, २०२३ 
१४ | कु. गौरी राजेश | खो-खो |e Asian  |ती0___।त० | सुवर्णणदक | ८ । ७.०० | १.८७५ 
शिंदे, उस्मानाबाद Championship, २०२३ आसाम - 
भारत दि. २० ते २३ मार्च, २०२३ 
१५ | कु.निकीता खो-खो |g Asian त ho. | सुवर्णपदक ८ । ७.०० | १.८७५ 
Apa पवार, Championship, २०२३ आसाम - 
उस्मानाबाद भारत दि. २० ते २३ मार्च, २०२३ 
रक्‍कम ८१.० | २१.५०० 
४) 
एकूण रक्‍कम १०२.५०० 


उपरोक्त नुसार एकूण रु.१०२.५०० लक्ष ( एक कोटी दोन लक्ष पन्नास हजार फक्त ) इतकी 


रक्‍कम आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


३. उपरोक्त बाबीकरीता होणारा खर्च "मागणी क्रमांक ई-३,२२०४- क्रीडा व युवक सेवा १०४ क्रीडा 
व खेळ (०९) (०६) ऑलिम्पिक, राष्ट्रकुल व आशियाई स्पर्धांमधील पदक विजेत्यांना रोख पारितोषिक देणे 
(२२०४ ५३२१)- ५० इतर खर्च” या लेखाशीर्षाखालील अर्थसंकल्पित तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 
सदरचे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात 
यावे. 


| उपरोक्त निधी आवश्यकतेनुसार व मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्यावेळेस 
निधी प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा त्याच वेळी आहरित करावा. झासन लेख्याबाहेर बॅक खात्यात हा निधी 
ठेवू नये. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-१७२४/प्र.क्र.५५/क्रीयुसे-२ 


॥ राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी वित्त विषयक निर्गमित करण्यात आलेले विविध आदेशा / 
नियम /झासन निर्णय, वित्तीय नियमावली करण्याच्या अधीन राहून उपरोक्‍त तरतुद वितरित करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

ii उपरोक्त कार्यक्रमानंतर खर्चाचा सविस्तर तपशिल तात्काळ सादर करावा. 

8. वित्त विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनानुसार वरील निधी खर्च करण्याबाबतची 
कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
षु. सदर शासन frre नियोजन विगाभाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२४६/१४७१, 
दि.३०.०५.२०२४ अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.६६३/व्यय-५,दि.०९.०७.२०२४ 
अन्वये प्राप्त तरतुदीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥859॥[॥9.9०/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२३१८०१४१८३२१ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASHOK HANMANLU 
DAMAYYAWAR 
Date: 2024.09.23 18:03:48 +05'30' 


(अशोक ह दमय्यावार) 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 


१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४) मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
६) मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 
७ प्रधान सचिव नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८) प्रधान सचिव वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९) अपर मुख्य सचिव, क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१० महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 

११) महाळेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

१२) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१३) उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-१७२४/प्र.क्र.५५/क्रीयुसे-२ 


१४) उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१५) वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (संचालनालयामार्फत) 


) 
) 
१६) वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) 
) 


७ कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१८) निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


—O 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


